सैनिक कल्याण विभाग, महाराष्ट्र राज्य, पुणे आणि 
अधिपत्याखालील कार्यालयांतील पदांचा सुधारित 
आकृतीबंध विहित करण्याबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्र. : सैकवि-२०१६/प्र.क्र.३२/का. २८ 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : ०२ फेब्रुवारी, २०२१. 


वाचा : १) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक : असंक-१००१/प्र.क्र.२९/ २००१/ वित्तीय सुधारणा, 

दि.१०.०९.२००१ 

२) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र : संकीर्ण1- १०९९/२७८३/प्र.क्र.२४२/९९/२८, 
दिनांक ०९.०३.२००७. 

3) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र : सैकवि-२००५/ १९३५/ प्र.क्र.११०/ २००६/ २८, 
दिनांक १२.०६.२००७. 

४) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र:पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/वित्तीय सुधारणा-१, 
दिनांक ११.०२.२०१६. 

५) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रःपदनि-०६१७/प्र.क्र.२०/आकृतीबंध पुनर्रचना कक्ष, 
दिनांक ०९.०६.२०१७. 


प्रस्तावना- 

वित्त विभाग, शासन निर्णय, दिनांक १०.०९.२००१ अन्वये राज्य शासनाच्या अखत्यारितील सर्व शासकीय 
कार्यालयांतील पदांचा आढावा घेऊन सुधारीत आकृतीबंध निश्चित करण्याबाबत धोरण विहित करण्यात आले 
आहे. यानुसार, सैनिक कल्याण विभाग, महाराष्ट्र राज्य, पुणे आणि अधिनस्त कार्यालयांतील पदांचा सुधारित 
आकृतीबंध विहित करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 
शासन निर्णय :- 


वित्त विभाग, शासन निर्णय, दिनांक १०.०९.२००१ अन्वये दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार, सैनिक 
कल्याण विभाग, महाराष्ट्र राज्य, पुणे आणि या कार्यालयाच्या अधिनस्त जिल्हा सैनिक कल्याण कार्यालये, मुलां/ 
मुलींची वसतीगृहे, सैनिकी आरामगृहे, छात्रपूर्व प्रशिक्षण केंद्र, नाशिक या कार्यालयांतील, परिशिष्ट-अ मध्ये 
दर्शविल्यानुसार अ.क्र. १ ते १६ संवर्गातील २८३ नियमित पदे व अ.क्र.१७ ते २१ संवर्गातील १२५ अधिसंख्य पदे 
अशा एकूण ४०८ पदांच्या सुधारित आकृतीबंधास मा.मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय सचिव 
समितीने दिनांक ०३.०८.२०१९ रोजीच्या बैठकीत मान्यता दिली आहे. त्यानुसार सदर परिशिष्ट अ मध्ये 
दर्शविल्यानुसार सैनिक कल्याण विभाग, महाराष्ट्र राज्य, पुणे आणि या कार्यालयाच्या अधिनस्त जिल्हा सैनिक 
कल्याण कार्यालये, मुलां/मुलींची वसतीगृहे, सैनिकी आरामगृहे, छात्रपूर्व प्रशिक्षण केंद्र, नाशिक या 
कार्यालयांतील, पदांच्या सुधारित आकृतीबंधास या शासन निर्णयाद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे. 
२. तसेच, उच्चस्तरीय सचिव समितीने दिलेल्या निर्देशानुसार परिशिष्ट ब मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे सैनिक 
कल्याण विभाग आणि अधिनस्त कार्यालयांतील शिपाई संवर्गातील १२ पदे (२५%) निरसित करण्यात येत आहेत. 


शासन निर्णय क्रमांकः सैकवि-२०१६/प्र.क्र.३२/का. २८ 


३. सदर झासन निर्णय, वित्त विभाग, अनौपचारिक संदर्भ क्र. ३४१/आपुक, दिनांक १९.०१.२०२१ अन्वये 
दिलेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 
४. हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर उपलब्ध करण्यात 


आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०२१०२०२१७०५४६२९०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Sarita Rishi Bandekar Deshmukh 
DN: CN = Sarita Rishi Bandekar Deshmukh, C = IN, 
S = Maharashtra, O = Government Of Maharashtra, 


Sarita Rishi 
Bandekar Deshmukh 9८४४४६७0७१ 


(स.रि.बांदेकर-देशमुख ) 
सहपत्र : परिशिष्ट अवब उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति :- 


१. मा.मंत्री (माजी सैनिक कल्याण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

२. मा.राज्यमंत्रीएमाजी सैनिक कल्याण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

३. महालेखापाल (लेखा परीक्षा) - १/२, महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर, 

४. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) - १/२, महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर, 

५. अपर मुख्य सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

६. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

७. संचालक, सैनिक कल्याण विभाग, राष्ट्रीय युध्द स्मारकासमोर, सोलापूर रस्ता, घोरपडी, पुणे -०१, 
८. सर्व जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी. 

९. प्रभारी अधिकारी, छात्रपुर्व प्रशिक्षण केंद्र, नाशिक. 

१०. प्र.स. व वि.चौ.अ.(१) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

११. वित्त विभाग, व्यय-४/आपुक कक्ष/सेवा-९/अर्थसंकल्प ११, मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२, 
१२. निवड नस्ती (२ प्रती). 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सैकवि-२०१६/प्र.क्र.३२/का. २८ 


परिशिष्ट-अ 
अ.क्र. | पदनाम वेतन संरचना मंजूर पदे  । सुधारित आकृतोबंध 
(सातवा वेतन मंजूर पदे 
आयोग) 
(१) (२) (२) (४) (५) 
१. | संचालक 5-२५:७८८००- | 8 g 
२०९२०० 
5-२७:११८५००- 
२१४१९०० 
२. | उपसंचालक/जिल्हा 5-१८:४९१००- ay 3x 
सैनिक कल्याण अधिकारी । १५५८०० 
३. | अधीक्षक 5-१५:४१८००- g g 
१३२३०० 
४. | लेखा अधिकारी ९७१६७४४९०० १ g 
१४२४०० 
५. | लघुलेखक(उच्चश्रेणी) 5-१५:४१८००- | 2 g 
(इंग्रजी) १३२३०० 
६. | लघुलेखक (निम्नश्रेणी) 5-१४:३८६००- |९ १ 
१२२८०० 
७. | सहायक लेखा अधिकारी 5-१५:४१८००- g g 
१३२३०० 
८. । सहायक जिल्हा सैनिक | 5-१४:३८६००- । १९ १९ 
कल्याण अधिकारी १२२८०० 
९. | सहायक अधोक्षक S-23:34 Yoo- २ २ 
१९१२४०० 
१०. | वरिष्ठ लिपिक/भांडारपाल/ । 8-८:२५५००- डर श्र 
वरिष्ठ लेखा लिपिक ८११०० 
११. | कल्याण संघटक $-८:२५५००- uy uy 
८११०० 
१२. a 5-८:२५५००- २५ २५ 
८११०० 
१३. | वसतीगृह अधिक्षीका 8-८:२५५००- १० १० 
८११०० 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः सैकवि-२०१६/प्र.क्र.३२/का. २८ 


१४. | शारोरिक प्रशिक्षण निदेशक । 5-८:२५५००- g g 
८११०० 
१५. | कवायत प्रशिक्षक 5-८:२५५००- १ १ 
८११०० 
१६. | टंकलेखक (इंग्रज/मराठी) । 5-७:२५५००- १०९ Zot (१९ 
८११०० अधिसंख्य) 
लिपिक टंकलेखक 5-६:१९९००- 
६३२०० 
१७. | Ted चालक (मृत संवर्ग)  । ५-६:१९९००- २२ ३२(अधिसंख्य) 
६३२०० 
१८. | नाईक (मृत संवर्ग) 5-३:१६६००- g १(अधिसंख्य) 
७२४०० 
१९. | शिपाई (मृत संवर्ग) S-2:24000- ४९ ३६-- 
४७६०० (१रनिरसित- 
सध्या अधिसंख्य) 
२०. | चोकोदार (मृत संवर्ग) &5-१:१५०००- ax २३ (अधिसंख्य) 
४७६०० 
२१. | सफाईगार (मृत संवर्ग) S-2:24,000- 2 २(अधिसंख्य) 
४७७६०० 
एकूण ¥2o ४०८(२८३--१२५ 
अधिसंख्य) 


टीप:- वरील विवरणपत्रातील अ.क्र.१६ वरील लिपिक-टंकलेखक संवर्गातील १९ पदे व अ.क्र.१७ ते २१ 
बरील नमूद संवर्गातील १०६ पदे अशी एकूण १२५ अधिसंख्य पदावरील कार्यरत असलेले कर्मचारी 
जसजसे सेवानिवृत्ती/राजीनामा/मृत्यू या कारणामुळे रिक्‍त होतील तशी ती पदे व्यपगत होतील व ते मृत 
संवर्ग ठरतील. 


Digitally signed by Sarita Rishi Bandekai 
Desh 


Sarita Rishi 
Sarita Rishi Bandekar Deshmukh, C 
Bandekar Deshmukh §68= Maharshi, 0 = Goverment Of 


eral Administrat 


Depart 
Date: 2021.02.03 11:37:02 +05'30 


( स.रि.बांदेकर-देशमुख ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः सैकवि-२०१६/प्र.क्र.३२/का. २८ 


परिशिष्ट-ब 
अ.क्र. पदनाम वेतन संरचना | मंजूर पदे | निरसित पदे (२५%) | सुधारित आकृतीबंश 
(सातवा वेतन मंजूर पदे 
आयोग) 
(१) (२) (3) (8) (५) (६) 
१. | शिपाई(मृत संवर्ग) | 5-१:१५०००- | ४९ १२ ३६(अधिसंख्य) 
४७७६०० 


Sarita Rishi 
Bandekar Deshmukh bate:2028c208 113721 -0580 "१ 


Digitally signed by Sarita Rishi Bandekar Deshmukh 
$ Rishi Bandekar Deshmukh, C 
S = Maharashtra, O = Government Of Maharashtra 


( स.रि.बांदेकर-देशमुख ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


